सन 2098-20 या आर्थिक वर्षात स्वयंसेवी संस्थांना 
अनुदाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण 
पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे 
पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार, लेखाश्ीर्ष २२२५ 
०९९६ या योजनेकरिता माहे डिसेंबर २०१९ अखेर 
उर्वरीत शिल्लक रक्कमेतून खर्च भागविण्यासाठी 
तरतूद करण्यास परवानगी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक : संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०६/समन्वय 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२० 


संदर्भ:- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

२) शासन पत्र क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१६ /अर्थसंकल्प, दि.१०.४.२०१९. 

३) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र, क्र. सकआ/मावक/स्वसंअ/यु.आर 

/२०१९-२०/का.१२/१३५३, दि.२०.१०.२०१९ रोजीचे पत्र. 
ज्ञापन :- 
आयुकत, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, सन 

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण 
पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार प्रदाने करणे 
या अंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पित निधीपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दिनांक 
८ जुले, २०१९ अन्वये सन २०१९-२० या वर्षाच्या नऊमाहीकरिता (डिसेंबर २०१९, अखेर) 
अर्थसंकल्पित एकूण रक्कमेच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रू.६६.०० लाखपैकी रू.३६.६४ लाख इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी W.32.08 लाख इतका Pel Wal खर्च झाला असून एकूण 
उपलब्ध निधीपैकी आता उर्वरीत शिल्लक रक्‍कम रू. २९.३६ लाख खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भक्र.१ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मंजूरीनुसार सन २०१९- 
२० साठी मूळ मंजूर अर्थसंकल्पित तरतुदीतील रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविलेली तरतूद खर्च करण्यास 
याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०६/समन्वय 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. । योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद । वित्त विभाग परिपत्रकाच्या 
अनुषंगाने वितरीत 
करण्यात येत असलेली 
सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील एप्रिल, २०१९ ते 
जुलै २०१९ या चार 


महिन्यांचा खर्च 
भागविण्यासाठी मंजूर 
तरतुद 
1१ २ ३ 8 
| स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने ११००० २९.३६ 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
समाजभूषण पुरस्कार, 
साहित्यरत्न लोकझाहिर 


अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार व संत 
रविदास पुरस्कार, लेखाशीर्ष 
२२२५ ०९९६, ३१-सहायक 
अनुदान योजनेत्तर 


३. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त रकाना क्र. ४ येथे केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत 
तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/आदेश यातील तरतुदीच्या अधीन राहून 
खर्च करावा तसेच निधी पूर्णपणे खर्च होईल व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल या 
अटींच्या अधीन राहून उपरोक्‍त रकाना क्र. ४ येथील निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे 
४. वित्त विभागाच्या संदर्भिय दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकातील तपासणी सूचीतील 
अटींची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येते आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१२०५१०१३२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DINGLE DINESH 


RAMCHANDRA fei” 
(दि.रा.डिंगळे) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. उपआयुक्त (नाहंस), समाज कल्याण, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०६/समन्वय 


३. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

४. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

७. सर्व समाज कल्याण अधिकारी 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/ मुंबई उपनगर. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३. अवर सचिव, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव, अर्थसंकल्प, सा.न्या.व.वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवडनस्ती (समन्वय) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


